राज्यातील अर्धवेळ ग्रंथपालांचे पूर्णवेळ 
ग्रंथपाल पदी उन्नयन (रुपांतरण) 
करण्याच्या अटीमध्ये सुधारणा 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक.एसएसएन-२०१८/प्र.क्र.२४३/१८/टिएनटी-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक:- ०७ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :-१) शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन-२६९६/३१७४४(६९१/९६) मशि-२, दि.१२ ऑगस्ट, १९९६. 

२) शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन-१७०२/(९/२००२) मशि-२, दि.०३ ऑगस्ट, २००६. 

3) शासन निर्णय क्रमांक एसएसएन-२०१८/प्र.क्र.२४३/१८/टीएनटी-२, दि.०१ सप्टेंबर, २०१८. 

४शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.शिक्षकेतर/टि- 
४/अ.ग्रं.उ./२०२२/२०१० दि.२४.०२.२०२२. 

५)शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.शिक्षकेतर/टि- 
४/अ.ग्रं.उ व स./२०२२/३६८२, दि.०१.०६.२०२२. 

६)झासन निर्णय क्रमांक एसएसएन-२०१८/प्र.क्र.२४३/१८/टीएनटी-२, दि.१३ एप्रिल, २०२३. 


प्रस्तावना :- राज्यातील कार्यरत असलेल्या सर्व अर्धवेळ ग्रंथपालांचे राज्यातील उपलब्ध असलेल्या 
२११८ पूर्णवेळ ग्रंथपाल पदांच्या मर्यादेत शासनास संदर्भाधीन क्र.५ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अहवालाच्या आधारे दोन व तीन शाळा एकत्रित करुन शाळा मॅपिंग अहवालानुसार १००१ विद्यार्थी 
संख्येचा निकष पूर्ण झाल्यानंतर उपलब्ध होणाऱ्या पदांवर अर्धवेळ ग्रंथपालांचे उन्नयन (रुपांतरण) 
करण्यास तसेच, या कार्यवाहीनंतर शिल्लक राहिलेल्या अर्धवेळ ग्रंथपालांचे टप्याटप्याने पूर्णवेळ 
ग्रंथपाळपदी उन्नयन (रुपांतरण) करण्यास अटी व शार्तीच्या आधारे शासन निर्णय दि.१३.०४.२०२३ 
अन्वये मान्यता दिली आहे. सदर शासन निर्णयातील अट क्र. ५ नुसार किमान वेतन टप्यावर उन्नयन 
(रुपांतरण) करताना सेवाजेष्ठ अर्धवेळ ग्रंथपाल त्यांना वाढीव कार्यभारानुसार आर्थिक लाभ मिळत 
नसल्याने सदर शासन निर्णयातील अटींमध्ये सुधारणा करण्याबाबत डॉ. बाबासाहेव आंबेडकर 
मागासवर्गीय व अल्पसंख्यांक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून 
शासनास विनंती करण्यात आली आहे. 


सदर शासन निर्णयातील अटीनुसार दीर्घकाळ अर्धवेळ ग्रंथपाल पदावर सेवा कालावधी पुर्ण 
केळेले सेवाजेष्ठ अर्धवेळ ग्रंथपालांचे किमान टप्यानुसार पूर्णवेळ ग्रंथपाळपदी उन्नयन (रुपांतरण) 
होताना वाढीव कार्यभारानुसार त्यांना आर्थिक लाभ मिळत नसल्याचे तसेच, अट क्र.२ च्या पुर्ततेच्या 
अनुषंगाने संबंधित ग्रंथपालांना यापूर्वी केलेल्या एकूण सेवेबाबत संबंधित शाळा/संस्थेकडून प्रमाणपत्र 
प्रापत करुन घेण्यास अडचणी येत असल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आली आहे. त्याअनुषंगाने 
दि.१३.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटीमध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएसएन-२०१८/प्र.क्र.२४३/१८/टिएनटी-२ 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय दि.१३.०४.२०२३ मधील अट क्र.५ वगळण्यात येत असून, त्याऐवजी “अटी व 
TAA पुर्तता करणार्‍या WA PIMA समान वेतन टप्यावर वेतननिश्चिती करण्यात याकी क त्यांना 
दि.१२.०८.१९९६ च्या झासन निर्णयानुसार वेतन व फायदे देण्यात यावेत. THY, सदरहू ग्रंथपालांना 
दि.१३.०५७.२०२३४ रोजीचा arta निर्णय निर्गागित झालेल्या दिनांकापाऱुन वेतन व लाथ अनुज्ञेय 
राहतील.” अशी सुधारित अट समाविष्ट करण्यात येत आहे. 
२. दि.१३.०४.२०२३ च्या शासन निर्णयातील अट क्र. २ च्या पुर्ततेच्या अनुषंगाने पात्र ग्रंथपालांना 
त्यांनी यापूर्वी केळेल्या सेवेबाबत एकूण सेवा वर्षे कार्यरत असल्याचे प्रमाणपत्र संबंधित शाळेने/संस्थेने 
देणे बंधनकारक असेल. 
३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत असून महाराष्ट्र 
शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥७/१5॥॥॥9.9०५.॥) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळा आहे. सदर 
शासन निर्णयाचा संकेतांक २०२३११०७१७२५५९६३२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
TUSHAR VASANT १... 


DN: CN = TUSHAR VASANT MAHAJAN, C = 

MAH AJAN IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 
EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 
Date: 2023.11.07 17:25:58 +05'30' 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 

मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक 


) 
) 
) 
) 
) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 


A 


2) 02८ AVN 


षु 
शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (प्रौढ शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, महाराष्ट्र राज्य, शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 

१० अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे 
११) संचालक माहिती व जन संपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

१२) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

१३) सर्व शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक/माध्यमिक/प्रौढ शिक्षण) जिल्हा परिषद 
१४) सर्व मुख्याधिकारी नगरपालिका/नगरपरिषद 
) 
) 


nN SG & 


vo 


१५) Ud प्रशासन अधिकारी नगरपरिषद/कटक मंडळे 
१६) शिक्षण निरीक्षक (पश्चिम/दक्षिण/उत्तर) बृहन्मुंबई 
१७) निवड नस्ती (टीएनटी-२) 


